शासन निर्णय शुध्दीपत्रक 

मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी जनहित 
याचिका क्र. ११३/२०१७ मध्ये दिनांक २२ फेब्रुवारी, 
२०१८ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने 
किटकनाठक फवारणीमध्ये मृत झालेल्या शोतकरी/ 
रु. १.७० कोटी आकस्मिकता निधी अग्रीम मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांक- सीपीएस १११८/प्र.क्र. १०१/१७-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ मे, २०१८ 


संदर्भ - १) शासन निर्णय क्र.सीपीएस-१११८/प्र.क्र.१०१/१७-अ, दिनांक१८.०५.२०१८. 
२) कृषी आयुक्‍तालय,पुणे यांचे पत्र क्रं.गुनियो/ कि.ना./गु.नि.७१८/१०१४/२०१८, 
दिनांक २१.०५.२०१८. 


प्रस्तावना: 

मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी जनहित याचिका क्रं.११३/२०१७ मध्ये दिनांक २२ 
फेब्रुवारी,२०१८ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने, किटकनाडकांच्या फवारणीमध्ये मृत 
झालेल्या शेतकरी / शेतमजूर यांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत देण्यासाठी रु.१.७० कोटी आकस्मिकता 
निधी अग्निम मंजूर करण्याबाबतचा झासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ नूसार दिनांक १८.०५.२०१८ रोजी 
निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ४ मध्ये बदल करण्याची विनंती कृषी आयुक्‍तलयाने संदर्भ 
H.2 येथील पत्रान्वये केळी आहे. त्यानुसार शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
त्यानुसार शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन H.9 येथील शासननिर्णयातील परिच्छेद ४ खालील प्रमाणे आहे :- 

“प्रस्तुत प्रकरणी, कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पूणे यांना “ नियंत्रक अधिकारी “म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्यांच्या जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी कार्यालयातील “लेखा अधिकारी” यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे, त्यांनी निधी आहरित करुन, मृत शेतकरी / शोतमजूरांच्या कुटूंबियांना प्रदान 
करण्याकरीता संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करावा.” 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीपीएस १११८/प्र.क्र. १०१/१७-ओ 


उक्त परिच्छेद वगळण्यात येत असून आता त्या ऐवजी खालील प्रमाणे परिच्छेद वाचण्यात यावा. 


“ प्रस्तुत प्रकरणी, कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी या विषयीच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करावे. तसेच, संबंधीत जिल्हयांच्या “ जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी ” यांनी कोषागारात देयके सादर करण्यासाठी “ नियंत्रक अधिकारी ” म्हणुन, तसेच, 
त्यांच्या कार्यालयातील “लेखा अधिकारी” यांना “ आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. त्यांनी निधी आहरित करुन, मृत शेतकरी / शोेतमजूरांच्या कुटूंबियांना प्रदान 
करण्याकरीता संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करावा. ” 


सदर शासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५२२१२४८४३५५०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prakash R. ON ch oncoermert isha cuhare 


Mi 
2.5.4.20=944e446a6b36b86a52f1 2def26aa74e1d37e6743 


Kadam 2420200 dtac acs exit 


Date: 2018.05.22 12:49:44 +05'30' 


(प्रकाशा रा. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) जिल्हाधिकारी (यवतमाळ , अकोला, बुलढाणा, अमरावती, वर्धा,नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, 
गडचिरोली, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नांदेड, अहमदनगर, सोलापूर ) 

) कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) विभागीय कृषी सहसंचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) 

) 


सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पूणे 
७) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (यवतमाळ , अकोला, बुलढाणा, अमरावती, वर्धा,नागपूर, 
चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नांदेड, अहमदनगर, सोलापूर ) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०) वित्त विभाग,( साधनसंपत्ती/ अर्थोपाय/ व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१३) 

99) महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता)-१,महाराष्ट्र, मुंबई 

१२)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३) वरिष्ठ लेखाधिकारी, महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, व्हिएलसी (एएसी) शाखा, यांचे 

कार्यालय, महाराष्ट्र, मुंबई 

qk) वरिष्ठ लेखाधिकारी, महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, व्हिएलसी (एएसी) शाखा, यांचे 
कार्यालय, महाराष्ट्र, नागपूर 


इ£, > 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीपीएस १११८/प्र.क्र. १०१/१७-ओ 


१५) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- 9, महाराष्ट्र, मुंबई 

१६) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- २, महाराष्ट्र, नागपूर 

१७) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई- ४०० ०३२. 

१८) निवड नस्ती, १७- अ कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


